आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ वर्षात महाराष्ट्र राज्य वीज 
वितरण कंपनीस अनुदान या योजनेंतर्गत 
वीज उपकेंद्रांच्या उभारणीकरिता निधी 
वितरण. (लेखाशिर्ष-२८०१ ५०८९) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१२६(२) /ऊर्जा-५, दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ 
२. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९ /प्र.क्र.३९ /ऊर्जा-५, दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ 
३. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९ /प्र.क्र.३९ /ऊर्जा-५, दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ 
४. शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१२६ (१)/ऊर्जा-५, दि. १६ नोव्हेंबर, २०१९ 
५. शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२१/प्र.क्र. ९/कार्यासन-६, दि.०९ सप्टेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये गडचिरोली जिल्हयात अहेरी ता. अहेरी येथे, शासन निर्णय 
क्र. २ अन्वये पाडाळणे ता. अकोले जि. अहमदनगर येथे, शासन निर्णय क्र.३ अन्वये मवेशी ता. अकोले 
जि. अहमदनगर येथे, तसेच शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये गडचिरोली जिल्हयात कोटगुल (ढोलडोंगरी) 
ता. कोरची, कमलापूर ता. अहेरी, पेरमिल्ली ता. भामरागड, रेगुंठा ता. सिरोंचा व यवतमाळ जिल्हयातील 
देवधरी ता. राळेगांव येथे नवीन ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र स्थापन करण्यास आदिवासी उपयोजनेतून रू. 
६४.१२ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 
सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता मागणी क्र. टी-५, लेखाशिर्ष-२८०१ ५०८९ अंतर्गत आदिवासी 
उपयाजनेअंतर्गत रू. १० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी संदर्भिय शासन 
निर्णय क्र. ५ अन्वये रू. ६ कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस वितरित करण्याबाबत आदिवासी 
विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने सदर निधी रु.६,००,००,०००/- (रु.सहा कोटी फक्त) 
महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी 
घटक कार्यक्रमाअंतर्गत सन २०२१-२२ वर्षात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस अनुदान या 
योजनेअंतर्गत वीज उपकेंद्रांच्या उभारणीकरिता रु.६,००,००,०००/- (रु.सहा कोटी फक्त) महावितरण 
कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम गडचिरोली जिल्हयातील कोटगुल 
(ढोलडोंगरी) ता. कोरची येथे ३३/११ केव्ही, १५५ एमव्हीए क्षमतेचे नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्याकरिता 
खर्च होईल याची दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ ने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी. ज्या उद्देशासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र.१८२ /ऊर्जा-५ 


सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल याची जबाबदारी 
महावितरण कंपनीची राहील. 
३. वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.टी-५, २८०१, वीज उपमुख्य लेखाशिर्ष-८० सर्वसाधारण, 
गौणशिर्ष-७९६ जनजाती क्षेत्र योजना,गटशिर्ष-(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना उप गट BY योजना (09) 
(03) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस अनुदान योजना (राज्यस्तरीय) (कार्यक्रम) सांकेतांक (२८०१ 
५०८९) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदरची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
अवर सचिव (ऊर्जा-३) व नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३) , उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर झालेली रक्‍कम 
रु.६,००,००,०००/-(रु.सहा कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund 
Transfer द्वारे निधी हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. या लेखाशिर्षातर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या क्र. अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून,२०२१ च्या 
परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा संदर्भ क्र.३५७ दि.०६.०९.२०२१ अन्वये 
आदिवासी विकास विभागाने मान्यता दिल्यानुसार व त्यांचे शासन निर्णयातील वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१४/ व्यय-१४, दि.०३.०७.२०२१ अन्वये मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय 
विभागाच्या अधिकारात सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०९२८१२१२४८७९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRASHANT - 
PUNDLIK BADGERI #2822 = 
(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र.१८२ /ऊर्जा-५ 


७. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाहगड, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-५१. 

१२. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१५. कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८.अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. कार्यासन अधिकारी (का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवड नस्ती (ऊर्जा-५॥), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


